व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्या खालील 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) पदाच्या 
सन-२०२१ मधील सर्वसाधारण बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : व्यशिअ-२०२१/१३६/२१/व्यशि-१ 
२ रा माळा, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ:-१) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन, सन २००६ च्या महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २१, दि. १२ मे, २००६. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.एसाअरव्ही-२०२१/प्र. क्र. २०/कार्या.१२, 
दि.२९.०७.२०२१ 
३) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म. रा. मुंबई यांचे पत्र क्र-३/आस्था१/२०२१/ 
नि.बदली/प्र.क्र.०९, दिनांक २९ जुलै २०२१ व दिनांक 02 ऑगस्ट २०२१ रोजीचे पत्र 


शासन आदेशा 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब 
(ता) एस-१७: ४७६००-१५११०० या वेतनश्रेणीतील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या सन २०२१ च्या नियतकालीक बदल्या महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील 
तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या 
अधिका-यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिका-याच्या पुर्व मान्यतेने या विभागातील खालील अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
शिक २ 3 
i श्री. व्ही. ज. ATH, उपप्राचार्य, औ. प्र. संस्था,कोल्हापूर,जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, राधानगरी, जि. कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
२ _ श्री.वाघ अजय काशिनाथ, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,पाथर्डी, जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर 
3 | at. dh. के. कोळेकर, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,मंगळवेढा,जि. सोलापूर | व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
कार्यालय, पुणे 
४ | श्री.आय. आर. भिलेगावकर, प्राचार्य,औ. प्र. संस्था,खुलताबाद, जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, पैठण, जि. औरंगाबद औरंगाबाद 
५ | श्री. खोकले परमेश्वर भगवान, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,फुलब्री,जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. सम्स्था, परतुर जि. जालना औरंगाबाद 


शासन SST क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/१३६/२१)/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
शि २ ३ 
६ | Si. ठाकुर कृष्णा भरत, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, राहता जि. अहमदनगर । मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना 
केंद्र, द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
जालना 
७ श्री. गोसावी सत्यभुषण गौतमराव, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,पैठण, जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, सिंदखेडराजा, औरंगाबाद 
८ | श्री. उपाध्ये मिलिद ara, सहायक प्रशिक्षणार्थी VAT, 
मुख्याद्यापक,शा. तं. मा. शा.पाचगणी मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना 
केंद्र, द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था,सातारा 
९  । श्री. जाधव सोमनाथ विष्णू प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,पारनेर, जि. 
मुख्याद्यापक,शा. तं. मा. शा. श्रीगोदा अहमदनगर 
ae, o | श्री. एन. पी. हांडे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,ब्रह्मपुरी, जि. चंद्रपूर 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था , सेलू, जि. वर्धा 
=| १ | श्री. मिलमिले विझाल रमेश, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,धुळे, जि. धुळे 
प्राचार्य, औ.प्र. सस्था, आमगाव, जि. गोंदीया 
१२ _ | श्री. भगत संतोष प्रल्हादराव, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, धारणी, जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, हिंगोली अमरावती 
१३ | श्री. जाधव राजेश शालीग्राम, प्राचार्य,औ. प्र. संस्था,अर्जुनी मोरगांव, जि. 
प्राचार्य,औ, प्र. संस्था, सडक अर्जुनी गोंदीया 
१४ | aft. गणेडा पाडरंग मसराम, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,आर्णी, जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था अंजनगाव सुर्जी, जि. यवतमाळ 
अमरावती, 
१५ | श्री. कावडकर देवेंद्र हरिभाऊ, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,तळोदा, जि. 
मुख्याद्यापक,शा. तं. मा.शा. दर्यापूर नंदुरबार 
१६ | ait. पाटील दत्तात्रय मधुकरराव, प्राचार्य,औ. प्र. संस्था,वैजापूर, जि. 
प्राचार्य,औ. प्र. संस्था, खुलताबाद औरंगाबाद 
१७ | at. धानोरकर राजेश विठ्ठलराव, प्राचार्य,औ. प्र. संस्था,वाडा, जि. पालघर 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, पाथरी, जि. परभणी 
१८ । श्री. सी. एस. राऊत, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, कुही, जि. नागपूर 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, उमरेड 
१९ । श्रीमती राजश्री राजाराम पाटील, उपप्राचार्य, औ. प्र. संस्था, जळगांव, जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, शोगांव जळगांव 
२० _ श्री. आर. टी. शोगोकर, प्राचार्य, 
स. प्र. स., प्रा. का.अमरावती औ. प्र. संस्था,अंजनगांव सूर्जी, जि. 
अमरावती 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन SST क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/१३६/२१)/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
शिक २ 3 
२१ | श्री. एस. एम. भोई, प्राचार्य,औ. प्र. संस्था,चोपडा, जि. 
स. प्र. स. मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक जळगांव 
सूचना केंद्र, द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
परभणी 
२२ श्रीमती. व्ही. यु.शेवडे (पेटकर), सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
प्राचार्य, औ. प्र. सस्था, बेलापूर मुख्य कार्यालय, मुंबई 
२३  श्री.एस. एस. जुमनाके, प्राचार्य,औ. प्र. संस्था,राहता, जि. 
स. प्र. स. मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक अहमदनगर 
सूचना केंद्र, द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
जालना 
२४ | श्री.राजेशकुमार पां.कोडापे, प्राचार्य,औ. प्र. संस्था, सेळू, जि. वर्धा 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, हिंगणघाट, जि.वर्धा 
२५ श्री. एस. ए. शाह, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,पारोळा, 
स. प्र. स. , मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक जि.जळगाव 
सूचना केंद्र, द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था,धुळे 
२६ श्रीमती. पी. एच. cere, सहायक प्रशिक्षणार्थी सछ़ञागार, 
प्राचार्य, औ. प्र. सम्स्था, चंद्रपूर (मु) मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना 
केंद्र, द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
चंद्रपूर 
२७ | श्रीमती. ए. आर. चवाळे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,हिंगणा, जि. नागपूर 
मुख्याध्यापक, झा. तं. मा.शा., कटोल, जि. 
नागपूर 
२८ | एच. टी. राजूरकर, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,रेणापूर, जि. लातूर 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,शिरुर -अनंतपाळ जि. 
लातूर 
२९ | at. डी. एम. पुंड, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,उमरेड, जि. नागपूर 
अभियांत्रिकी अधिक्षक, शा. तं. मा. शा. तथा 
औ. शाळा, नागपूर 
30 | al. नंदुरकर प्रश्नांत बाबाराव, मुख्याध्यापक, शासकोय तंत्र विद्यालय, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,हिंगणा जि. नागपूर सावनेर, जि.नागपुर 
३१ _ | श्री. चेतन बाबू बुरकुल, उपप्राचार्य, औ. प्र. संस्था, नाशिक 
औ. प्र. सस्था, देवळा, जि. नाशिक 
३२ श्री. एस. पी. भदाणे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, देवळा, जि. 


स. प्र. स. मुख्य कार्यलाय,मुंबई 


नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन SST क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/१३६/२१)/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
ze 2 3 
३३ | att. चंद्रशेखर चिंतामणराव देडापांडे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,पाथरी, जि. परभणी 
मुख्याध्यापक, शा. तं. मा.शा., कलमनुरी, जि. 
परभणी 
३४ _., श्री.ए. बी. लोहार, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 
स. प्र. स.(तां) मु. प्र. तथा अनु. सु. केंद्र द्वारा , मुख्य कार्यालय, मुंबई 
शा. तां. वि. दादर 
३५ | ait. बी. जी. रासेकर, प्राचार्य, औ. प्र. PRAT STARR, जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,भद्रावती जि. चंद्रपूर चंद्रपूर 
३६ | श्री. एन. एन. लवटे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, बेलापूर, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, भिवंडी, जि. ठाणे 
३७ _ श्री. यु. एस. चव्हाण, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,फोंडाघाट, जि. 
उपप्राचार्य, औ. प्र. सस्था,रत्नागिरी सिंधुदूर्ग 
३८ _ | atl. सुभाष ईश्वरा भोसले, प्राचार्य, 
उपप्राचार्य, औ. प्र. संस्था, कराड औ. प्र. संस्था,वाळवा (जि. इस्लामपूर), 
जि. सांगली 
३९ श्री. शरदचंद्र रु. ठोकरे प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,तेल्हारा, जि. 
उपप्राचार्य, औ. प्र. संस्था, अकोला अकोला 
go | att. के. डी. फुटाणे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,मोर्शी, जि. 
मुख्याद्यापक,शा. तम. मा. शा. वरुड, जि. अमरावती 
अमरावती 
४१ श्री. व्ही. डब्ल्यु. राजुरकर, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,पाचोरा, जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,कारंजा जि. वर्धा जळगाव 
82. | श्री. देवधर स्वानंद धनंजय, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,देवगड, जि. 
मुख्याद्यापक,, शा. तं. मा. शा. राधानगरी सिंधुदूर्ग 
४३ | aft. uh. एस. जेन मुख्याध्यापक, शा. तं.वि. , साक्री, जि. धुळे 
उपप्राचार्य, औ. प्र. संस्था,धुळे, 
४४ श्री. एन. डी. पिंडकुरवार, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,निलंगा जि. लातूर औ. प्र. संस्था,वैभववाडी,जि. सिंधुदूर्ग 
४५ _ श्री. शोख मोहम्मद अब्दुल प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,जाफ़ाबाद, जि. 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,देवनी, जि. लातूर औरंगाबाद 
४६ । श्रीमती. व्ही. बी. शिरसाठ, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,ऐेगाव जि. बुलढाणा 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,संग्रामपूर, जि. बुलढाणा 
४७ | श्रीमती एस. एन. पवार, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, 


स. प्र. स. मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक 
सूचना केंद्र, द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था,वाणगाव, जि. पालघर 


मुख्य कार्यालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन SST क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/१३६/२१)/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
शिका २ 3 
४८ | श्री. आनंदा धोंडीबा शिगळे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,खेड, जि. पुणे 
प्राचार्य, औ. प्र. सस्था, पुरंदर जि.पुणे 
४९ | श्री. जोपळे राजाराम शांकर, मुख्याध्यापक, शासकोय तंत्र माध्यमिक 
मुख्याद्यापक, शा. तं. मा. शा. सटाणा, जि. शाळा, 
नाशिक कळवण, जि.नाशिक 
yo | aft. एस. एस. चौधरी, स. प्र.स 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, कुरखेडा, जि. | मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना 
गडचिरोली केंद्र, गोंदीया 
५१ | att. एस. पी. बोरसे प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,श्रीवर्धन जि. 
अभियांत्रिकी अधिक्षक,र. व.तंत्र. मा. शा. खार, रायगड 
५२ | ail. ame. पी. पगारे, स. प्र.स. 
उपप्राचार्य, औ. प्र. सस्था, जळगाव, मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना 
केंद्र,धुळे 
जि. धुळे 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिका-यांना संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय यांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिका-यांनी बदलीच्या पदावर हजर 
झाल्यानंतर कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता 
विनाविलंब शासनास सादर करावा. 

३. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय 
कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा८ नियम १९८१ मधील नियम 
३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज 
स्विकारु नयेत. 

४. सदर पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेने देण्यात आलेल्या पदावर 
रुजू करुन घेताना, ते रजेवर/गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा करुन त्यांना 
पदस्थापनेवर हजर करून घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर 
असल्यास पदस्थापनेवर हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर तपासणीस पाठवावे. जर अन्य 
रजेवर आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याकडुन न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर 
करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रस्तुत केलेल्या शासन निर्णय/ परिपत्रकांतील 
निर्देशांचे पालन करावे. 

ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यादिन (dies non) म्हणून 
गणला जाईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन Sea क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/१३६/२१)/व्यशि-१ 


६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिका-याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास , तसेच बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर 
केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी 
असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिका-यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात 
येईल. 


७. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०८१०१७२७१४१००३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Baliram 
Nanvare 


Digitally signed by Ki 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री, (कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा. राज्यमंत्री (कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
3) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई-१. 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
५) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
७) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
१०) सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
११) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (संचाळलकांमार्फत) 
१२) निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


